C 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


SSES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक २४ ] गुरुवार , मार्च ३० , २०१७ / चैत्र ९, शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८९ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्रमांक - मनपान - नरवि - कलम - ३७- २५७३ - २०१७. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस - २४९६- २६४३ - सी . आर.-३०० ( ए )-९७- यु. डी .- ९ , दिनांक ०७- ०१ - २००० व टिपीएस 
२४००- १६२८ - सी . आर.- २०० - २००० - युडी-९, दिनांक १० - ०९ - २००१ नुसार मंजूर करण्यांत आलेली आहे. तसेच शासनाचे, नगर विकास विभागाची 
अधिसूचना क्र . टीपीएस - २४०१ - ८५५ - प्र. क्र .- ७६- नवि -९ , दिनांक २७- ०२ - २००२ अन्वये नागपूर महानगरपालिकेला नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सात 
योजनाखालील क्षेत्र सोडुन उर्वरित नागपूर शहरातील संपुर्ण क्षेत्राकरिता “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेली आहे . 

___ नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यात मौजा-भांडेवाडी , खसरा क्र . ११९ ( भाग ) मधील क्षेत्र १. २० हेक्टर या जागेचा विकास 
योजनेच्या आराखड्यात सिव्हरेज फार्म दर्शविलेल्या जागेचा वापर बदलवुन BURIALGROUND यास्तव आरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व 

६६ च्या कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याबाबत तसेच या कलमा अंतर्गत फेरबदलाची कार्यवाही करून 
प्रस्ताव शासनास सादर करण्यास मा . आयुक्त , महानगरपालिका यांना अधिकार देण्याबाबत ठराव नागपूर महानगरपालिका सभागृहाने ठराव क्र . ३८६ , 
दिनांक ३१ - १२ - २०१६ अन्वये पारित केलेला आहे . 

__ उपरोक्त फेरबदलाची संपुर्ण माहिती नगर रचना विभाग , नागपूर महानगरपालिका , प्रथम माळा, नारंग टॉवर , पाम रोड, सिव्हिल लाईन्स , 
नागपूर - ४४० ००१ या कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी कामकाजाचे वेळात जनतेच्या निरिक्षणासाठी उपलब्ध राहील . तरी नागरीकांना सूचित 
करण्यात येते की , ही सूचना शासनाचे राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून ३० दिवसाचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या 
संबंधात ज्या सूचना किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील त्यावर महानगरपालिकेकडून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडेमंजुरीसाठी सादर 
करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 

श्रावण हर्डीकर , 
नागपूर : 

आयुक्त , 
दिनांक २४ मार्च २०१७ . 

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर . 
ना -एक - अ- १ ( १२९७). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च ३० , २०१७/ चैत्र ९, शके १९३९ 


HTT 9 -31 ( 3741 .), (71. f . 9.), H . . PT., 37 . $ . 8o . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and 

Town Planning Act 1966 . 


No. NMC - TPD -ACT- 37 -2573 - 2017 . 


The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 has been sanctioned by Govt. Vide 
Urban Development Deptt . Notificaion No . TPS - 2496 - 2643 -CR - 300 (A ) - 97 -UD - 9 , Dated 7th 
January 2000 and No . TPS - 2400 - 1628 - CR -200 -UD - 9 , Dated 10th September 2001. Also 
Nagpur Municipal Corporation has been declared as “ Planning Authority ” for the entire 
area of Nagpur City excluding the area covered under seven schemes of Nagpur Improvement 
Trust vide Govt. Notification No. TPS - 2401 - 855 - CR - 76 -UD - 9 , Dated 27th February, 2002. 


area 


In the revised sanctioned Development Plan of the Nagpur City the land admeasring 
1 . 20 Hector from Khasra No . 119 (Part), Mouza Bhandewadi which is shown as sewerage 
farm is proposed to be deleted from sewerage farm & to be reserved for BURIAL GROUND 
as per the provision under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 
1966 . 


The Nagpur Municipal Corporation has passed Resolution No. 386 , Dated 31 - 12 - 2016 
to make the above modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Plan 
ning Act, 1966 in the sanctioned revised Development Plan of the Nagpur City . 


The details regarding aforesaid modification are available at the office of Town Plan 
ning Department , Nagpur Municipal Corporation , 1st floor, Narang Tower , Palm Road , Civil 
Lines , Nagpur- 440 001 for inspection by public during office hours on all working days . The 
Suggestions and Objections which may be received by the Municipal Corporation in respect 
of the said modification to the Development Plan within a period of 30 days from the date of 
publication of this notice in the official Govt. Gazette , will be considered by the Commis 
sioner , Nagpur Municipal Corporation , Nagpur before submitting the said modification pro 
posal to the Govt . for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 24th March , 2017 . 


SHRAVAN HARDIKAR , 

Commissioner , 
Nagpur Municipal Corporation , 

Nagpur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 . 


